मौजे रोकडा सावरगाव, ता. अहमदपूर, जिल्हा 
लातूर येथे नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२१/ प्र.क्र.२६०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 

वाचा :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-७/टे- 

९/प्राआकें/स्थापना/प्रस्ताव/रोकडा सावरगाव/लातूर/३६९६-९८/२०२१, दि.०७.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मौजे रोकडा सावरगाव, ता. अहमदपूर, जिल्हा लातूर येथे नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौजे रोकडा सावरगाव, ता. अहमदपूर, जिल्हा लातूर येथे नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


a: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५९३१६०१७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. | 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ()7002॥९(. घा 
NIVARTTI : 


eudony’ 
FF33CD1AD8C6B9, 
INumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFB 


seria 
B2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0A 
ADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.02.23 17:03:44 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा व SATIRE AAT व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, लातूर. 


Cc “८७ A  -5 


स्थापना-२०२१/ प्र.क्र.२६०/ आरोग्य-४ 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लातूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर. 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, लातूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


